केंद्र शासनाच्या "सेंटर ऑफ एक्सलन्स 
स्कींम-बी" या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण 
(General) या घटकासाठी केंद्र हिस्सा 
रु.२२५.०० लक्ष व राज्य हिस्सा रु. १५०.०० 
लक्ष अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo 009, 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- 


१) आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे क्रमांक /.१५०११/०१/२०१६- 
PH-9 (8) दिनांक २४/०२/२०१६ 

२) संचालक,आरोग्य सेवा-१,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मा.आ/टे-१/हिवाळी अधि.पुरवणी 
मागणी/४८१४/अनुदान वितरण/२०२०, दिनांक२४ डिसेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमक अंतर्गत राज्यातील मानसिक आरोग्य संबंधित तज्ञ 


मनुष्यबळ व निम वैद्यकीय कर्मचा-यांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनाच्या 


"सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्कीं-बी" या योजने अंतर्गत राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात 


एम.फील इन क्लिनीकल सायकालाजी व एम.फील इन पी.एस.डब्लू हे अभ्याक्रम सुरु करण्याचे 


प्रस्तावित आहे. याकरीता केंद्र शासनाने २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र शासनाच्या ६० 


टक्के हिश्यापोटी सर्वसाधारण घटकांतर्गत रुपये २२५.०० लक्ष मंजूर केले आहेत. याकरीता केंद्र 


शासनाच्या ६० टक्के हिऱ्यापोटी सर्वसाधारण घटकांतर्गत रुपये २२५.०० लक्ष व राज्य हिऱ्याचे Yo 


टक्के रु. १५०.०० लक्ष असे एकूण ३७५.०० लक्ष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या "सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्कीं-बी" या योजने अंतर्गत राज्यातील प्रादेशिक 
मनोरुग्णालयात एम.फील इन क्लिनीकल सायकालाँजी व एम.फील इन पी.एस.डब्लू हे अभ्याक्रम 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-३अ 


सुरु करण्याकरीता राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१७-१८ या वितीय 


वर्षाकरीता केंद्र शासनाने मंजूर केलेला केंद्र हिस्सा रुपये २२५.०० लक्ष व त्या समरुप राज्य हिस्सा 
रु.१५०.०० लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सह संचालक, आरोग्य सेवा 
(अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


2. 


2. 


सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय केंद्र व राज्य 


हिळ्यापोटी नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ साठी मंजूर 


करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


तपशिल 


लेखाशिर्ष 


पुरवणी 
मागणीद्वारे 
मंजूर तरतुद 


(रुपये 
लाखात) 


केंद्र हिस्सा 

मागणी क्र.आर-१ 

मुख्य लेखाशिर्ष 

२२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१) (३१) - राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य 
कार्यक्रम (एनएमएचपी) 

केंद्रपुरस्कृत योजना- (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(कार्यक्रम) 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

लेखाशिर्ष २२१० एफ २८२ 


२२१०-२८२ 


२२५.०० 


२२५.०० 


राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक-आर-१ 

मुख्य लेखाशिर्ष 

२२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१) (३२) - राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य 
कार्यक्रम (एनएमएचपी) 

केंद्रपुरस्कृत योजना-( राज्य हिस्सा ४० 
टक्‍के) (कार्यक्रम) 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) लेखाशिर्ष 
२२१० एफ २९१ 


२२१०-२९१ 


१५०.०० 


१५०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-३अ 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख /संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी शासनास कळविले आहे. यापुर्वी वितरीत 


केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने महालेखापरिक्षकांच्या लेखापरीक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप 


घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट 


जमा होणार आहे. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित 


नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी सदर संस्थेच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 


करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या 


शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व aid पालन करुन त्यासंदर्भात 


आव्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे सदर 


संस्थेच्या अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्‌या कार्यक्रम प्रमुखास 


बंधनकारक राहील. 


५. सदरील अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. तसेच केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक 


V.94099/09/209§-PH-9 (8) दिनांक २४/०२/२०१६मधील परिच्छेद क्रमांक- ३ मधील अटी व 


शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


७. सदर UR निर्णय, नियोजन विभागाच्या अ.सं.क्र. १/२१/१४७२, दिनांक ५ जानेवारी, 


२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०/२०२१/व्यय-१३, दिनांक ८ जानेवारी, 


२०२१, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २८०/२०, अर्थोपाय दिनांक २९ डिसेंबर, २०२० अन्वये प्राप्त 


झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४६/आरोग्य-३अ 


Gi 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४६५७८५१७ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri S h ch ठे. Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.01.27 


ndra Dhurij 17:44:47 +0530 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य -३अ) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


